केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तर / विभागीयस्तर / 
जिल्हास्तर यावरील निर्माण करण्यात आलेल्या 
एकूण १३८४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.ग्रासयो २०११/प्र.क्र.५१/बांधकाम-१ (योजना-८) 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांकः- १३ फेब्रुवारी, 2023. 


वाचा- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.ग्रासयो२०१६/प्र.क्र.३५५ / बांधकाम-१ (यो-८), 
दि. १८ एप्रिळ,२०१८. 

२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८. 

३) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.ग्रासयो २०११/प्र.क्र.५१/ बांधकाम-१ (यो-८), 
दि. २२ ऑक्टोबर,२०१८.. 

४) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 

५) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.ग्रासयो २०११/प्र.क्र.५१/ बांधकाम-१ (यो-८), 
दि. ०७ मार्च, २०१९. 

६) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 

७) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.ग्रासयो २०११/प्र.क्र.५१/ बांधकाम-१ (यो-८), 
दि. १३ ऑगस्ट, २०२१. 

८) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 

९) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.ग्रासयो २०११/प्र.क्र.५१/ बांधकाम-१ (यो-८), 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२. 

१०) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 

११) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.ग्रासयो २०११/प्र.क्र.५१/ बांधकाम-१ (यो-८), 
दि. २३ ऑगस्ट, २०२२. 

१२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना - 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या स्वतंत्रपणे अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र 
ग्रामीण रस्ते विकास संस्थे अंतर्गत विविध शासन निर्णयान्वये एकूण १३८४ पदे निर्माण करण्यात आली 
आहेत. सदर एकूण १३८४ पदांचा राज्यस्तर, विभागीयस्तर व जिल्हास्तरावरील आकृतीबंध 
उच्चस्तरेय सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.२६.१०.२०१७ रोजी झालेल्या ०४/२०१७ च्या बैठकीमध्ये ग्राम सडक योजनेतील पदांचा 
आढावा घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने या एकूण १३८४ पदांना मंजूरी प्रदान करण्यात आली असून, या 
पदांपैकी कनिष्ठ अभियंता ते शिपाई संवर्गातील रिक्‍त असलेली सर्वसाधारण ४६२ पदे ही 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो 2099/ प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८) 


निर्णयात नमुद केल्याप्रमाणे ही योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय निधीतून उपलब्ध होणा-या २% 
निधीतून बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणा-या पदांचा खर्च भागविण्यात यावा, असे निर्देश दिलेले आहेत. 
उच्चस्तरिय सचिव समितीच्या मंजुरीच्या अनुषंगाने या विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १३८४ पदांना मंजुरी प्रदान करण्यात 
आली आहे. या विभागाचे संदर्भ क्र. अ.क्र.११ येथील शासन निर्णयान्वये सदर अस्थायी पदांना 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मंजुर करण्यात आली आहे. 


२. आता, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्राम विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण 
रस्ते विकास संस्थेमार्फत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या कालबध्द 
स्वरुपाच्या व महत्वकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना 
टप्पा-२ अंतर्गत १०,००० कि.मी. लांबीचे रस्ते दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट दिले आहे. तसेच केंद्र शासनाने 
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रमंग्रासयो टप्पा-३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात 
६५५० कि.मी. रस्त्याचे दर्जोन्नतीचे उद्दीष्ट दिले असून, सदर मंजूर लांबीपैकी पहिल्या टप्प्यात २९२६ 
कि.मी. रस्त्यांच्या कामांना केंद्र शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली असून सदर कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
उर्वरित ३६२४ कि.मी. लांबीचे रस्त्यांचे DRRP व Core network तयार करणे, Facility Survey 
करणे, PC] सर्वेक्षण करणे, TAAE-Marg Software चे अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रिय तयारी करणे, इ. 
कामे पूर्ण झाली असून सदर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. केंद्र 
शासनाकडून लवकरच मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. या सर्व कामांसाठी अनुभवी व सक्षम अधिकारी 
जिल्हांमध्ये कार्यरत असणे आवश्‍यक आहे. सदर बाब विचारात घेता, वर नमुद केलेली एकूण १३८४ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली कारणमीमांसा लक्षात घेऊन तसेच वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१२ 
येथील शासन निर्णयास अनुसरून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर निर्माण 
करण्यात आलेली प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेले मुख्य अभियंता-०१ पद, राज्य गुणवत्ता समन्वयक-०१ 
पद, कार्यकारी अभियंता-०१ पद, उप अभियंता-०३ पदे, वित्तीय नियंत्रक-०१ पद, लेखा अधिकारी 
(वर्ग-२)-०२ पदे, आयटी नोडल अधिकारी-०१ पद, कनिष्ठ अभियंता-०६ पदे, लघुलेखक (उ.श्रे)-०१ 
पद, लघुलेखक (नि.श्रे)-०२ पदे, लिपिक-०२ पदे, वाहनचालक-०२ पदे, शिपाई-०३ पदे अशी एकूण 
२६ पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

वर नमूद केलेल्या राज्यस्तरावरील २६ पदांचा होणारा खर्च राज्यस्तर मागणी क्र. एल-४ 
३४५१- सेक्रेटरिएट आर्थिक सेवा, ०९० - सेक्रेटरिएट (09)(09) ग्राम विकास विभाग (३४५१ ००८२) 
(राज्यक्षेत्र) (दत्तमत) (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतुन 
भागविण्यात यावा. 


२|८ 


शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासयो 2099/ प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८) 


२. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत विभागीयस्तरावर निर्माण करण्यात आलेली प्रपत्र 
“ब” मध्ये नमूद HIS अधीक्षक अभियंता-०६ पदे, उप अभियंता (वर्ग-१)-०६ पदे, शाखा अभियंता 
(वर्ग-२)-०६ पदे, लघुलेखक (नि.श्रे.)-०६ पदे, निविदा लिंपिक-०६ पदे, लेखाधिकारी (वर्ग-२)- of पदे, 
कनिष्ठ अभियंता (वर्ग-३)- १२ पदे, वरिष्ठ लिपिक- ६ पदे, वाहनचालक -०६ पदे व शिपाई- of पदे 
अशी एकूण ६६ पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत 
आहे. 

वर नमूद केलेल्या विभागीय स्तरावरील एकूण ६६ पदावर होणारा खर्च मागणी क्र.एल-२ 
२०५३ जिल्हा प्रशासन ०९३ जिल्हा आस्थापना (०१)(०२) प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (२०५३ १२७६) 
विभागीयस्तर-आस्थापना-दत्तमत (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 


3: प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर निर्माण करण्यात आलेली प्रपत्र “क* 
मध्ये नमूद केलेले कार्यकारी अभियंता (वर्ग-१- ३४ पदे, उप अभियंता (वर्ग-१)- १०२ पदे, कनिष्ठ 
अभियंता (वर्ग-३)-४४२ पदे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (वर्ग-३)-४४२ पदे, वरिष्ठ लिपिक (वर्ग- 
३)-६८ पदे, लेखाधिकारी (वर्ग-३)-३४ पदे, वाहन चालक-१३६ पदे व शिपाई- ३४ पदे अशी एकूण 
१२९२ पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

वर नमूद केलेल्या जिल्हा स्तरावरील एकूण १२९२ पदावर होणारा खर्च मागणी क्र.एल-२ 
२०५३ जिल्हा प्रशासन ०९३ जिल्हा आस्थापना (०१)(०३) प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (२०५३ १२८५) 
जिल्हास्तर-आस्थापना-दत्तमत (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६ / प्र.क्र. ८ / १६/ आ.पु.क., 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१३१४५२०१६१२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.13 16:08:42 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासयो 2099/ प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८) 


३. 
छठ. 
षु. 
६. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 


उप सचिव (आस्थापना/अर्थसंकल्प), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

उप सचिव (बांधकाम-१ व ४), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

राज्य गुणवत्ता समन्वयक (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व विभाग). 
कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व जिल्हे). 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (सर्वी 

वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७/वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क.), मंत्रालय,मुंबई 


कक्ष अधिकारी (आस्थापना/रोख शाखा/वित्त-१/बांधकाम-२/बांधकाम-४), ग्राम विकास 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (बांधकाम-१), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासयो 2099/ प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८) 


प्रपत्र-"अ" 


शासन निर्णय- ग्राम विकास विभाग -क्रमांक ग्रासयो-२०११/प्र.क्र.५१/बांधकाम-१ (योजना-८), 
दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


अ. वेतनश्रेणी (७व्या पदांची 
पदांची दिनांक पदनिर्मितीचा 
क्र पदनाम वेतन आयोगानुसार | _. मुदतवाढीचा दिनांक शेरा 
संख्या उद्देश 
स्तर) 
मुख्य अभियंता । ३७४००-६७०००ग्रेड दि.०१मार्च , 2023 ते 
(राज्यस्तर) पे ८७०० * दि.३१ ऑगस्ट, 2023 | 
| (S-27) पर्यंत. केंद्र पुरस्कृत 
कार्यकारी अभियंता | १५६००-३९१०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते केंद्र ; 
2 (राज्यस्तर) पे ६६०० i दि.३१ ऑगस्ट, 2023 प्रधानमंत्री 
(6-23) पर्यंत. ग्रामसडक 
उप अभियंता १५६००-३९१०० ग्रेड दि.०१ मार्च , 20230 | योजना तसेच 
३ (राज्यस्तर) पे ५४०० षि दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ | राज्यस्तरावरील 
(S-20) पर्यंत. मुख्यमंत्री 
लघुलेखक, उच्चश्रेणी | ९३००-३४८०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते ग्रामसडक 
४ (राज्यस्तर) पे ४४०० हं दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ योजना या 
(S-15) पर्यंत. योजनेंच्या 
शिपाई (राज्यस्तर) | ४४४०-७४४० ग्रेड पे दि.०१ मार्च , २०२३ते अंमळबजावणी- 
षु १३०० ३ दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ | साठी पदांची 
ae, पर्यंत. आव्यकता 
राज्य गुणवत्ता १५६००-३९१०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते as 
नि समन्वयक पे ७६०० दि दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ : 
(राज्यस्तर) (S-25) पर्यंत. 
वित्तीय नियंत्रक =| १५६००-३९१०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते 
9 वर्ग १ (राज्यस्तर) पे ७६०० षि दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-25) पर्यंत. 
आयटी नोडल १५६००-३९१०० ग्रेड दि.०१मार्च , २०२३ ते 
८ अधिकारी पे ६६०० ष्र दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(राज्यस्तर) ($-23) पर्यंत. 
उप अभियंता वर्ग १ | १५६००-३९१०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते 
९ (राज्यस्तर) पे ५४०० a 2.39 ऑगस्ट, 2023 
(S-20) पर्यंत. 
लेखा अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते 
(राज्यस्तर) पे ४४०० २ | दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
ष्‌ (S-15) पर्यंत. 
कनिष्ठ अभियंता । ९३००-३४८०० ग्रेड दि.०१मार्च , २०२३ते 
i (राज्यस्तर) पे ४३०० ४ दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो २०११/ प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८) 


(S-14) पर्यंत. 

लघुलेखक निम्नश्रेणी | ९३००-३४८०० ग्रेड दि.०१मार्च , 2023 0 

१२ (राज्यस्तर) पे ४३०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-14) पर्यंत. 

लिपीक/ ५२००-२०२०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते 

१३ संगणक चालक पे १९०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(राज्यस्तर) (S-6) पर्यंत. 

उप अभियंता १५६००-३९१०० ग्रेड दि.०१मार्च , २०२३ ते 

१४ (राज्यस्तर) पे ५४०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
($-20) पर्यंत. 

कनिष्ठ अभियंता | ९३००-३४८०० ग्रेड दि.०१मार्च , २०२३ ते 

१५ (राज्यस्तर) पे ४३०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-14) पर्यंत. 

वाहन चाळक ५२००-२०२०० ग्रेड दि.०१ मार्च , २०२३ ते 

१६ (राज्यस्तर) पे १९०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-6) पर्यंत. 


६|८ 


शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासयो 2099/ प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८) 


प्रपत्र-"ब" 
शासन निर्णय- ग्राम विकास विभाग -क्रमांक ग्रासयो-२०११/प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८), 
दिनांक-१३ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


पदनिर्मितीचा sear 


अधीक्षक अभियंता 
(विभागीयस्तर) 


उप अभियंता 
(विभागीयस्तर) 


शाखा अभियंता 
(विभागीयस्तर) 


लघुलेखक निम्नश्रेणी 
(विभागीयस्तर) 


निविदा लिपीक 
(विभागीयस्तर) 


शिपाई 
(विभागीयस्तर) 


लेखा अधिकारी 
(विभागीयस्तर) 


कनिष्ठ अभियंता 
(विभागीयस्तर) 


वरिष्ठ लिपीक 
(विभागीयस्तर) 


वाहन चाळक 
(विभागीयस्तर) 


१५६००-३९१०० 
ग्रेड पे ७६०० 
(S-25) 
9400-38 400 
TS पे ५४०० 
(S-20) 
9300-3800 
ग्रेड पे ४४०० 
(S-15) 
9300-3800 
ग्रेड पे ४३०० 
(S-14) 
4200-20200 
ग्रेड पे १९०० 
(5-6) 
४४४०-७४४० 
ग्रेड पे १३०० 
(5-1) 
२९३००-३४८०० 
ग्रेड पे ४४०० 
(S-15) 
9300-3800 
ग्रेड पे ४३०० 
(S-14) 
4200-20200 
ग्रेड पे २४०० 
(5-8) 
५२००-२०२०० 
ग्रेड पे १९०० 
(5-6) 


प्रेणी (७व्या | पदांची । मुदतवाढीचा दिनांक 
वेतन आयोगानुसार | संख्या 
स्तर) 


दि.०१ मार्च , 2023 ते 
६ दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत. 
दि.०१ मार्च , 2023 ते 
६ दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत. 
६ | दि.०१मार्च , 20239 
दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत. 
६ | दि.०१मार्च , 20239 
दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत. 
६ | दि.०१मार्च , 20239 
2.39 ऑगस्ट, 2023 
पर्यंत. 
६ | दि.०१मार्च , २०२३ते 
दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत. 
६ | दि.०१मार्च , 20239 
£2.39 ऑगस्ट, 2023 
पर्यंत. 
१२ | दि.०१मार्च , २०२३ते 
दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत. 

६ | दि.०१मार्च , 20239 
£2.39 ऑगस्ट, 2023 
पर्यंत. 
दि.०१ मार्च , २०२३ ते 
दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत. 


केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री 


ग्रामसडक योजना 


तसेच 


राज्यस्तरावरील 


मुख्यमंत्री 


ग्रामसडक योजना 


या योजनेंच्या 


अंमलबजावणी- 


साठी पदांची 


आव्यकता आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो 2099/ प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८) 


प्रपत्र-"क " 


शासन निर्णय- ग्राम विकास विभाग -क्रमांक ग्रासयो-२०११/प्र.क्र.५१/बांधकाम-१(योजना-८), 
दिनांकः- १३ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची | मुदतवाढीचा दिनांक पदनिर्मितीचा 
क्र. (व्या वेतन संख्या उद्देश शो 
आयोगानुसार स्तर) रा 
i कार्यकारी अभियंता १५६००-३९१०० ३४ । दि.०१मार्च , २०२३ते 
(जिल्हास्तर) ग्रेड पे ६६०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
($-23) पर्यंत. केंद्र पुरस्कृत 
२ उप अभियंता १५६००-३९१०० ३४ | दि.०१मार्च , २०२३ते प्रधानमंत्री 
(जिल्हास्तर) ग्रेड पे ५४०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ | AAS? योजना 
(S-20) पर्यंत. तसेच 
३ उप अभियंता १५६००-३९१०० ६८ | दि.०१ मार्च , २०२३ ते | राज्यस्तरावरील 
(जिल्हास्तर) ग्रेड पे ५४०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ मुख्यमंत्री 
(S-20) पर्यंत. ग्रामसडक योजना 
क या योजनेंच्या 
४ कोर जी ९३००-३४८०० १६५ | दि.०१ र्य , 2023 d Saaaarau: 
ल ग्रेड पे ४३०० दि.३१ , २०२३ cee 
7 <s साठी पदांची 
(S-14) 
षु कनिष्ठ अभियंता ९३००-३४८०० | २७७ । दि.०१मार्च , २०२३ते आवश्यकता आहे. 
(जिल्हास्तर) ग्रेड पे ४३०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-14) पर्यंत. 
६ | स्थापत्य अभियांत्रिकी | ५२००-२०२०० ४४२ | दि.०१मार्च , २०२३ते 
सहाय्यक ग्रेड पे २४०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(जिल्हास्तर) ($-25) पर्यंत. 
9 वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० ६८ । दि.०१मार्च , २०२३ते 
(जिल्हास्तर) ग्रेड पे २४०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-8) पर्यंत. 
८ | कनिष्ठ लेखाधिकारी | ९३००-३४८०० ३४ । दि.०१मार्च , २०२३ते 
(जिल्हास्तर) ग्रेड पे ४२०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-13) पर्यंत. 
९ । शिपाई (जिल्हास्तर) ४४४०-७४४० ३४ | दि.०१मार्च , २०२३ते 
ग्रेड पे १३०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-1) पर्यंत. 
वाहन चालक ५२००-२०२०० १३६ | दि.०१मार्च , २०२३ते 
वि (जिल्हास्तर) ग्रेड पे १९०० दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ 
(S-6) पर्यंत. 


(333333. 33 


